अनुसूचित निविदा नमुन्यातील 
(Schedule Contracts) 314 क्र. ३७/३८ 
च्या वापरावरील निर्बंध. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. निविदा -०८१२/(४२०/२०१२)/मोप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१९. 


संदर्भ :- शासन परिपत्रक क्र निविदा ०८१२/(४२०/२०१२)मोप्र-१ दि.११/१०/२०१२ 


प्रस्तावना:- 

जलसंपदा विभागांतर्गत विविध कामे कंत्राट पध्दतीने प्रामुख्याने महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियमावलीतील परि.क्र.१९२ अंतर्गत नमूद ब-१/ब-२ या अनुसूचित करारनाम्याचा वापर 
करुन करण्यात येतात. सदर करारनाम्यातील परिमाणातील विचळनाबाबत (Quantity Variation) 
शर्त क्र.३७ (ब-२ करारनामा) शर्त क्र.३८ (ब-१ करारनामा) च्या तरतुदींचा वापर केल्यामुळे त्या 
निविदेवरील खर्चात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने उक्त शार्त क्र.३७/३८ च्या वापरावर 
शासन परिपत्रक क्रमांक निविदा -०८१२/(४२०/२०१२)/मोप्र-१, दि.११.१०.२०१२ अन्वये निर्बंध लागू 
करण्यात आले आहेत. 

दरम्यान सिंचन क्षमता निर्मितीस गती देण्यासाठी विविध शासन निर्णय/परिपत्रकातील 
कामाच्या प्रगतीवर प्रतीकूळल परिणाम करणा-या तरतुदी यांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये आवश्‍यक ते 
बदल करण्याच्या अनुषंगाने दि.१५.०४.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये अभ्यासगट स्थापन करण्यात 
आला होता. सदर अभ्यासगटाने अहवाल सादर केला असून दि.११.१०.२०१२ च्या शासन 
परिपत्रकामध्ये बदल सुचविले आहेत. 

त्यानुसार शासन परिपत्रक क्र. निविदा-०८१२/(४२०/२०१२)/मोप्र-१, दि.११.१०.२०१२ 
अंतर्गत मुद्दा क्र.१.१ मधील अपवादात्मक बाबीमध्ये सुधारणा करणे विचाराधीन होते. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
शासन परिपत्रक क्र. निविदा -०८१२/(४२०/२०१२)/मोप्र-१, दि.११.१०.२०१२ अंतर्गत मुद्दा 
क्र.१.१ Hele अपवादात्मक बाबी खालीलप्रमाणे वाचण्यात याव्यात. तसेच संदर्भिय शासन 
परिपत्रकातील अन्य तरतूदींमध्ये कोणताही बदल नाही. 
अपवादात्मक बाबी - 
७ माती धरणाच्या जळलरोधक खंदकाचे माती काम (खोदकाम व पश्चभरण) 
© गुरुत्वीय प्रकारातील धरणाच्या (Gravity dams) पायाचे खोदकाम, त्या अनुषंगाने करावयाचे 
बांधकाम, संधानक व लोहसळी, 
e बोगदे (Tunnels)/ भुयारे (underground caverns) यांच्याकरीता करावयाच्या आधारसंरचनेचे 
(cavern support system) काम, 
«७ कालव्यावरील विविध बांधकामासाठी पायाचे खोदकाम, संधानक व लोहसळी, 
७ धरणातील विमोचकाच्या आदान संरचनेसाठी (Intake structure/well) खोदकाम, 
संधानक व लोहसळी, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निविदा -०८१२/(४२०/२०१२)/मोप्र-१ 


विंधन विवरे, 
धरण पायातील व धरण बांधकामातील ग्रावण (Grouting) 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपब्लध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१९०५३११६१८२६८७२७ असा आहे. हे 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Tirmanwar Santosh esi rosacea, 
Ramkishan Se णाल मगा 


Date: 2019.05.31 16:26:27 +05'30' 


(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


d9b23e2ae27614 


. स्वीय सहाय्यक, मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई 

. स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. स्वीय सहाय्यक, सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता (cay) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता (जसं) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता (कृपातलं) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


७. स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
८. सर्व तांत्रिक उपसचिव/अवर सचिव/उपअभियंता, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 


qo, 
११, 
१२. 
१३. 
qe. 
१५. 
१६. 
१७. 


कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन, औरंगाबाद 

जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व मुख्य अभियंता 

मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


